कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 

कै. (श्री) शिवाजी तुकाराम डांगे, उपशिक्षक, 

महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : सहाय्य-२०२१/प्र.क्र.९३/टीएनटी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १०मे, २०२३ 
संदर्भ:- 


Ee) 
— 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९, दिनांक 28.04.2020 व 

दिनांक. १४.१०.२०२०. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.८१/टीएनटी-६, 

दिनांक ०७.१२.२०२० व दिनांक १६.०३.२०२१ चे पत्र. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र. कोव्हीड-१९/विमा कवच/ 

सहाय्य/एसटीडांगे/टि ७/३८२१, दिनांक १०/११/२०२१ 

४ शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र. कोव्हीड-१९/विमा कवच/ 
सहाय्य/डांगे/२१-२२/टि ७/७७१८, दिनांक ०७/१२/२०२२ 

५) उप विभागीय अधिकारी, फलटण यांचे क्र.नै.आ./कावि/३५३/२०२०, दि.२८/०७/२०२० चे 

नियुक्‍ती आदेश. 


> 


ces 


ज्ञापन :- 


कै.(श्री.) शिवाजी तुकाराम डांगे, उपशिक्षक, यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिड-१९ 
मुळे दिनांक ०८/०९/२०२० रोजी मृत्यू झालेला आहे. 
२. कै.(श्री) शिवाजी तुकाराम डांगे, उपशिक्षक, यांच्या वारसास वित्त विभागाच्या संदर्भ sh. (9) येथील 
दिनांक २९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार रु. ५०.०० लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संदर्भ क्र. (3) व (४) येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. 
३. कै.(श्री) शिवाजी तुकाराम डांगे, सहा. शिक्षक पदावर सौ.वेणूताई चव्हाण गर्ल हायस्कूल व ज्युनियर 
कॉलेज, फलटण, जि.सातारा येथे दिनांक ०८/०७/१९९६ पासून कार्यरत होते. 
४. कै.(श्री) डांगे हे कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेच्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर मागासवर्गीय वसतीगृह मुलींचे व मुलांचे जाधववाडी ता.फलटण येथील स्वतंत्र आपत्ती निवारण 
कक्षात कोव्हिड-१९ बाबत अनुषंगिक कामकाज केले. सदर बाब इंन्सिडेंट कमांडर तथा उपविभागीय अधिकारी, 
फलटण यांनी प्रमाणित केले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सहाय्य-२०२२/प्र.क्र.९३/टीएनटी-६ 
ष्‌. कै.(श्री) डांगे यांचा कोव्हिड-१९ मुळे दिनांक ०८/०९/२०२० रोजी मृत्यू झाल्याचे केएमआरएफएस 
निकोप रुग्णालय, फलटण यांनी दिलेल्या मृत्यू अहवालावरुन स्पष्ट होते. 
६. फलटण महानगर पालिका यांचेकडील कै. (श्री.) डांगे यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. 
७. इंन्सिडेंट कमांडर तथा उपविभागीय अधिकारी व फळटण केएमआरएफएस निकोप रुग्णालय, फलळटण 
यांनी प्रमाणित केल्यानुसार व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी कागदपत्रांची पडताळणी 
करुन प्रस्ताव सादर केल्यानुसार कै.(श्री.) शिवाजी डांगे यांनी कायदेशिर वारस म्हणून वारस (१ श्रीमती विजया 
शिवाजी डांगे, (२) श्री.सुयहा शिवाजी डांगे,(३) कु.संयोगिता शिवाजी डांगे व (४) श्रीमती संजिता शिवाजी डांगे 
यांना एकत्रित रु. ५०.००लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचे सर्वकष वैयक्तिक अपघात विमा कवच / 
सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास वित्त विभागाच्या दिनांक २९/०५/२०२० च्या शासन निर्णयानुसार याद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
८. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार तसेच त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२०४/२०२१/व्यय ९, दिनांक २७/०५/२०२१ अन्वये खाली नमूद लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 
“मागणी क्रमांक ई-२, (००)(०१) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान (अनिवार्य), (२२०२ 
०४४२), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर).” 

९.» सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०५१०१६२८१२०३२१ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 

१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

५. अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (माध्यमिक), सातारा 
प्रत:- माहितीसाठी 

६. वित्त विभाग (व्यय ९)/(व्यय 4), मंत्रालय, मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (एस एम ४)/अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. श्रीमती विजया शिवाजी डांगे, प्लॉट नं २८, स्वामी समर्थ नगर, शिंदेमळा, जाधववाडी, ता.फलटण, 

जि.सातारा 
९. निवड नस्ती (टीएनटी-६)(प्र.क्र. ९३/२०२२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


